अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांना प्रसिध्दी देण्याकरीता 
जाहिरात व प्रसिध्दी माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि २०२४/प्र.क्र.१३८/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क. मावज-२०२१/प्र.क्र. १२६/का.३४. 
दि.१३.०८.२०२१. 
२) माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी 
समितीच्या दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक समुहाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासाकरीता 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनाची 
माहिती राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक समुदायातील लाभार्थ्यापर्यत पोचविणे आवश्‍यक आहे. त्या 
अनुषंगाने सदर योजनाची प्रचार व प्रसिध्दी प्रभावीपणे करणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरुन या योजनाचा 
लाभ मोठयाप्रमाणात अल्पसंख्याक समुदायातील पात्र घटकाना घेता येऊ शकेल. त्या अनुषंगाने सदर 
योजनाची प्रचार व प्रसिध्दी करण्याकरीता सोडल मिडिया व डिजीटल मिडीयाद्वारे प्रसिद्धी करणे 
प्रस्तावित आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या 
योजनेकरीता लेखाशिर्ष 2234 ए १८७ या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.१२.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकिय 
जाहिराती वितरण धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आळेली आहे. त्यानुसार 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाना प्रसिध्दी देण्याकरीता 
रु.३,९९,५५,०००/- कोटी रक्कमेच्या माध्यम आराखड्यास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 
माध्यम आराखडा व नियोजन समितीच्या दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र.१३८/का-९ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अल्पंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध 


कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्याकरीता सदर योजनांना व्यापक प्रसिध्दी देणे 


आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व 


अंमलबजावणी समितीच्या दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या 
माध्यम आराखडयास तसेच तो राबविण्यासाठी येणाऱ्या रु.३,९९,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी 
नव्व्याण्णव लक्ष पंचावन्न हजार HEA) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. या प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखड्यानुसार येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपश्लील 


खालीलप्रमाणे आहे. 
अल्पसंख्याक विकास विभाग माध्यम आराखडा 
अ. Media मुळ दर, Details वारंवारिता | संख्या/ | एकूण अंदाजित जीएसटी एकूण अंदाजित 
क्र प्रकिया दिवस रक्‍कम रक्कम (सर्व 
करांसहीत) 
समाज माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी (समाज माध्यम शाखा) 
॥। सोशल मिडीया विहीत-इ- शासन निर्णय दि.२३.११.२०२३ नमूद १० | १,६४,००,००० २९,५२,००० १,९३,५२,००० 
(Social Media) निविदा मधील संस्थांच्या सुचीमधील अंदाजित दिवस 
प्रक्रियेद्वारे संस्थांमार्फत विहीत रकमेच्या 
कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन मर्यादेत 
प्रसिद्धी करणे शक्य होईल. या 
माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये 
नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्धी 
करण्याचे प्रस्तावित. 
२ | डिजीटल विहीत-इ- दि.२३.११.२०२३ मधील नमूद १० | १,६३,५०,००० २९,४३,००० १,९२,९३,००० 
माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी । निविदा संस्थांच्या सुचीमधील | अंदाजित दिवस 
प्रक्रियेद्वारे संस्थांमार्फत विहीत | रकमेच्या 
कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन । मर्यादेत 
प्रसिद्धी करणे aed होईल. या 
माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये 
नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्धी 
करण्याचे प्रस्तावित. 
Total 3,219,40,000 3,€&, 84,000 
| . | शा.नि.दि.१३.८.२०२ | शासन निर्णय | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा १३,१०,००० १३,१०,००० 
१ नुसार रु.५.०० तरतुदीनुसार | कार्यालयीन उपरकरणावरील खर्च, सॉफ्टवेअर, तात्पुरता 
कोटी इतक्या मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर 
रकमेपर्यंतच्या किरकोळ खर्च. 
प्रसिद्धी 
आराखड्यासाठी 
एकूण खर्चाच्या ४% 
(रु.२०लाख) आणि 
त्यापेक्षा प्रत्येक 
वाढीव रकमेसाठी 
२% (उर्वरित 
रकमेवर (रु.५कोटी 
वजा जाता) 
Total Expenditure 3,80,§0,000 388,454,000 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र.१३८/का-९ 


२. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयाने या अनुषंगाने संबधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनाना 
कार्यादेश देण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत 
संस्था निवड करून कार्यादेश दिल्यानंतर माध्यम आराखडयानुसार निर्मिती करावयाच्या सर्व प्रकारच्या 
जाहिराती अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अंतिम केल्यानंतरच सदर जाहिरात संस्थाना प्रसिध्द 
करता येऊ Wes. त्याचबरोबर विभागाकडून देयके पारित करताना कार्यादेश आणि 
वित्तीयदेयकारासोबत जोडण्यात आलेल्या कामाच्या तपशिलानुसार व माहिती जनसंपर्क 
महासंचाळलनालयाने कार्यादेशासोबत व माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये विहित केलेल्या अटिशर्तीनुसार संबधित संस्थेने काम केले आहे किवा कसे हे 
तपासूनच देयके अदा करण्यात येतील. 


३. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक “झेड ई१-प्रधानशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२ समाज 
कल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१)(१२) संशोधन, प्रशिक्षण योजनांची प्रसिध्दी 
यांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ ए १८७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर” या 
ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/आदेश/परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित नियम पुस्तिका १९७८ मधील 
तरतुदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत विहीत तरतूदींचे व कार्यपध्दतीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

६. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१६४१५२३६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 1. ne een 
ANDHARE Pht an 
(प्र. दा. अंधारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३. मा.उपमुख्य मंत्री तथा मंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्य मंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र.१३८/का-९ 


५. मा.मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

९. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.महालेखापाल लेखा व अधिदान कार्यालय मुंबई/नागपूर. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग, का-व्यय-१ मंत्रालय, मुंबई. 

१७.नियोजन विभाग, का-१४७१ मंत्रालय, मुंबई. 

१८.सचिव,महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

१९.का-७ अर्थसंकल्प शाखा/अल्पंसख्याक विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवडनस्ती का-९. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


